राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण 
प्रकल्प (डायल-११२) राबविण्यासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड 
यंग या कंपनीला मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/ई-७४१९१९/पोल-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,२ रा मजला,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७.०८.२०२४ 
वाचा: 
१, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : 9/॥)-मातंस ०८०/४ / २०१४-७/० 
Directorate of IT-DIT (MH), दिनांक १.७.२०१४,दिनांक ९.१०.२०१७ व दिनांक ९.५.२०१९. 
व दि. २०.४.२०२३. व दि. ५.१०.२०२३ 
२. गृह विभाग, शासन पत्र क्र. सीसीटी-३६१३/७३-१४०/२६॥-१,पोल-३, दिनांक ५.११.२०१६. 
३. गृह विभाग, कार्यादेश क्र. CCT-3§9§/CR-WWo/Part-9/Pol-3, दिनांक ६.१.२०१७ व 
दिनांक २७.१०.२०१७. 
४.  गृहविभाग, शासन पत्र क्र. ७७1-३६१६/७१-१४०/२७॥-१/२०-३, दिनांक ३०.३.२०१९. 
५. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. CCT-3§ 96/CR-980/Part-9/Pol-3, दिनांक २०.१२.२०२१. 
६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. ७७1-३६१६/७१-१४०/२७-१/२०|-३, दिनांक १६.३.२०२२. 
> गृह विभाग, शासन पत्र क्र. CCT-3§&20/CR-08/Part-9/Pol-3, दिनांक १.८.२०२२. 
८. अपर पोलीस महासंचालक, (नि.व स.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/१७/६१६२/॥॥५१5 
(डायल- ११२)॥/८१/२०१७-२२, दिनांक २७.६.२०२४. 
९. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक 
२.७.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त पत्र दि.१५.७.२०२४. 
१०. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३,दिनांक २३ जून, 
२०२३, व दिनांक ७.१२.२०२३, आणि दिनांक २८.६.२०२४. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प (डायल-११२) राबविण्यासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची संदर्भ क्र. २ येथील दि.५.११.२०१६ रोजीच्या 
शासन पत्रान्वये २ वर्षांसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील दि.६.१.२०१७ च्या 
कार्यादेशान्वये डायल-११२ प्रकल्पासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग यांनी करावयाच्या कामाचे टप्पे निश्चित 
करण्यात आले. तदनंतर वेळोवेळी कालावधी वाढवून देण्यात आला व संदर्भ क्र.५ येथील दि. 
२०.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे.अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास 
दिनांक १६.५.२०२० ते दिनांक ३१.३.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार 
मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर संदर्भ क्र.६.गृह विभाग शासन निर्णय दि.१६.३.२०२२ अन्वये मे. अर्नेस्ट 
अँड यंग या कंपनीच्या १७ (Man-Month) (१० वरीष्ठ सल्लागार व ७ सल्लागार) सल्लागारांना दि. १.४.२०२१ 
ते ३१.१२.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/ई-७४१९१९/पोल-३, 


संदर्भ क्र. ७ गृह विभाग शासन पत्र दि. १.८.२०२२ अन्वये दि. १.८.२०२२ ते दि. ३१.१.२०२३ पर्यंत मे. 
अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागाराची दरमहिना - दरमाणूस (Man-Months) तत्वानुसार 
६ महिन्यांसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली. तदनंतर संदर्भ क्र.१० च्या गृह विभागाच्या दि.२३.६.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एक वरीष्ठ सल्लागारास दरमहिना - दरमाणूस (Man- 
Months) दिनांक १.२.२०२३ ते दिनांक ३०.६.२०२३ या पाच महिन्यांसाठी (५ Man-Months) तसेच एक 
मुख्य सल्लागारास दिनांक 9.4.2023 ते दिनांक 30.§.2023 या दोन महिन्यांसाठी (२ Man-Month) 
दरमहिना-दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. तदनंतर अपर मुख्य सचिव (गृह) 
यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीत राज्यातील 
पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प (डायल-११२) या प्रकल्पामध्ये मुंबई १०० नंबर एकत्रित 
करण्यासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एक प्रधान सल्लागारास दरमहिना - दरमाणूस (Man- 
Month) तत्वानुसार दि.१.७.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीसाठी नेमणूक देण्यात आली तसेच 
डायल ११२ प्रकल्प राबविण्यासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीच्या एक वरिष्ठ सछ़्लागारास दि.१.७.२०२३ ते 
दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीसाठी (Man-Month) दरमहिना-दरमाणूस तत्वानुसार मुदतवाढ देण्याचा 
निर्णय संदर्भ क्र.१० येथील दि.७.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निणर्यान्वये निर्गमित करण्यात आला. तद्नंतर 
अ.मु.स. (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२८.३.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त 
समितीचे बैठकीत एका सल्लागारास दिनांक१.१.२०२४ ते ३०.६.२०२४ या कालावधीसाठी Man-Months) 
तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली मुदतवाढ देण्याचा निर्णय दि.२८.६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात करण्यात आला. 
आता अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दि.२.७.२०२४ रोजीच्या (HPC) च्या बैठकीत मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीच्या एका सल्लागारास दिनांक 
१.७.२०२४ ते दिनांक 39.92.2028 या कालावधीसाठी (६ Man-Month) दरमहिना-दरमाणूस तत्वानुसार 
मुदतवाढ देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय झाला आहे. 
(A) HPC approved work order extension to Ernst and Young LLP for one Consultant for a 
period of 6 months (6 Man-months) i.e. from 01* July 2024 to 31* December 2024 for 
MERS Dial112 Project. 
(B) HPC Committee instructed E & Y team to complete all the pending integration with 
MERS-Dial 112 on priority. 
त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प (डायळ-११२) या प्रकल्पासाठी मे. 
अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एक सल्लागारास दरमहिना - दरमाणूस (Man-Months) तत्वानुसार दिनांक 
०१ जुलै २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच डायल ११२ चे 
प्रलंबित असलेले Integrations Yl करण्याच्या दृष्टीने अ.मु.स. (गृह) यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार 
मे.अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीने सत्वर प्राधान्याने कार्यवाही करावी. 
२.  उपरोक्तसहल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र.१ 
येथे नमूद दिनांक ५.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार देय राहील. तथापि, माहिती व 
तंत्रज्ञान विभागाने सलछ्लागारांच्या मानधनासंदर्भात भविष्यात काही सुधारणा केल्यास सदर सुधारणा उपरोक्त 
सल्लागारांना लागु राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/ई-७४१९१९/पोल-३, 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०७१५३९५८४०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 

R p A | | A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33di 30f6ca54b1adc430443efecS5f07 
98dc173423779d, postalCode=400032, st=Mahi hi 


rialNumbe \CB43A03D973FF96AABBF02A74864A4681399F E66 
3D8FBDE0441A596BEB3ACDD, RUPALI SANJOG KABARE 
Date: 2024.08.07 15:55:28 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्र.स. (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
मे. अर्नेस्ट अंड यंग कंपनी,१४ वा मजला,द रुबी,२९,सेनापती बापट मार्ग,दादर(पश्चिम), 
मुंबई-४०००२८. 

कक्ष अधिकारी (व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अर्थ-१ शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती / पोल- 3 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


